RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक ४५ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २६ ,किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./2927/2019.— Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Sawantwadi is granted earned leave for 2 days on 14th October 2019 to 
15th October 2019 . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt. R. R. Bedagkar, is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Sawantwadi. 


Certified that , under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981, 
Smt. R. R. Bedagkar , would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Sawantwadi had she not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Sawantwadi, the charge of the Court of the Civil Judge (Junior 
Division ) and Judicial Magistrate, First Class , Sawantwadi shall remain with Smt. S. H. Panhale, 
Joint Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Sawantwadi. 

The Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate , First Class, Sawantwadi is directed 
to hand over the charge of her Court to the Joint Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class , Sawantwadi. The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class., Sawantwadi is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions 
contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 14th October 2019 . 
भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


( १) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/ कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), नवी मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ / वाह / नमुं / २५१४ / २०१९. - ज्याअर्थी, सिवुडस् वाहतूक शाखेच्या हद्दीमध्ये आगरी कोळी भवन या ठिकाणी विधानसभा 
निवडणूक -२०१९ च्या अनुषंगाने बेलापूर मतदार संघ मतमोजणी केंद्र जाहीर करण्यात आलेले असून दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतमोजणी 
असल्याने दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी १६-०० वाजल्यापासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतमोजणी निकाल पूर्ण होईपर्यंत 
मतमोजणी ठिकाणचे समोरील राधामीत सोसायटी ते गणेश प्राप्ती बिल्डींग या दरम्यानचे जाणारे - येणारे रस्त्यावर सर्व वाहनांना प्रवेश बंदी करणे 
अत्यंत आवश्यक आहे . 


~ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र . एम.व्ही.ए-११६ /सीआर / ३७ /टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९ ६ चे अधिसुचनेनुसार मोटार वाहन 
कायदा कलम ११५, ११६ ( १), ( अ), ( ब ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त , 
वाहतूक , नवी मुंबई याद्वारे कै. रामजी बाळु भगत चौक, से. २४ , नेरूळ येथून वजरानी सिग्नल मार्गे पामबीच करीता आगरी कोळी भवन समोरून 
जाणारा व येणारा मार्गावर सर्व वाहनांना दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी १६-०० वाजल्यापासुन ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी मतमोजणी 
निकाल पूर्ण होईपर्यंत “ प्रवेश बंदी ” घोषित करण्यात येत आहे. 


पर्यायी मार्ग 


( अ) सेक्टर २८ कडून पामबीच करीता जाणारे मार्गाकरिता : 

मार्ग क्र . ( १) कै . रामजी बाळु भगत, से. २४ , नेरूळ येथून आगरी कोळी भवनकडे न जाता चांगो कान्हा ठाकुर या मार्गावरून तशीच 
पुढे जाऊन डेली निडस्- टीपॉईंट -डावीकडे वळुन - न्यु संगम मेडीकल चौक, से . १८ - ए- सीब्रीझ सोसायटी समोरून पामबीचला जाणारा समांतर 
रोडवरून सारसोळे सिग्नल येथून पामबीच मार्ग जातील . 

मार्ग क्र . ( २) चांगो कान्हा ठाकुर या मार्गावरून तशीच पुढे जाऊन डेली निडस् -टीपॉईंट - डावीकडे न वळता पुढे सरळ झुलेलाल 
मंदिराजवळ डावीकडे वळून सरळ अॅक्रापॉलीस बिल्डींग समोरून पामबीचकडे जाणाऱ्या समांतर मार्गावरून सारसोळे सिग्नल येथे जाता येईल . 
( ब ) पामबीच मार्गावरून सेक्टर २८ , २४ व २० करीता जाणारे मार्गाकरिता 

वजरानी सिग्नल येणारी वाहने ही वजरानी अॅकडमी समोरून डावीकडे वळून न्यू संगम मेडीकल चौकातून डेली निडस् येथून चांगो कान्हा ठाकुर 
या मार्गावरून येतील. 


पाकींग व्यवस्था : 


( १) निकाल ऐकण्याकरिता पामबीच मार्गे वजरानी सिग्नल येथे येणारी वाहने ही वजरानी सिग्नल येथील तलावाच्या बाजुला पामबीच रोडच्या 
खाली तसेच वजरानी सिग्नल ते सारसोळे सिग्नल या पामबीचला समांतर असलेल्या रोडवर एक बाजुस पार्क करतील. 
( २ ) सिवुडस् , नेरूळ येथून येणारी वाहने ही ज्वेल ऑफ नवी मुंबई समोरील पार्कीगमध्ये पार्क करतील . 

सदरची अधिसूचना दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी १६-०० वाजल्यापासुन ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतमोजणी निकाल पूर्ण 
होईपर्यंत अंमलात राहील . सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही पोलीस वाहने, फायर ब्रिग्रेड , रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील 
वाहनांना लागू होणार नाही . 


सुनिल लोखंडे, 


~ 


नवी मुंबई, 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , 

नवी मुंबई. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३ , २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 

पोलीस उप आयुक्त (वाहतूक ), नवी मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ/ वाह / नमुं / २५२३/ २०१९ . - ज्याअर्थी, दिवाळी सण -२०१ ९ चे अनुषंगाने वाशी वाहतूक शाखेच्या हद्दीतील सेक्टर नंबर ९, १० , 
१४ व १५ या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठा आहेत . त्यामुळे दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१९ चे दरम्यान वाशी 
परिसरात वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार असल्याची दाट शक्यता आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र . एम.व्ही.ए -११६/सीआर /३७/ टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे अधिसुचनेनुसार मोटार वाहन 
कायदा कलम ११५, ११६ (१), ( अ) , ( ब) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त , 
वाहतूक , नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. 

वाशी वाहतूक शाखेच्या हद्दीतील फायरब्रिगेड चौक ते शबरी हॉटेल मार्गावरील दोन्ही लेनवर ( दुतर्फा) रोडवर “ नो - पार्किंग ” घोषित करण्यात 
येत आहे. 


सदरची अधिसूचना खालील नमूद तारीख व वेळेपर्यंत अंमलात राहील . 


( १ ) दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दुपारी १२-०० वा . ते २३-०० वा . पर्यंत . 


( २ ) दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दुपारी १२-०० वा . ते २३-०० वा . पर्यंत . 


( ३ ) दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दुपारी १२-०० वा . ते २३-०० वा . पर्यंत . 


( ४ ) दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दुपारी १२-०० वा. ते २३-०० वा. पर्यंत. 

सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही परिवहन सेवेच्या बसेस, पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील 
वाहनांना लागु होणार नाही. 


नवी मुंबई, 
दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


सुनिल लोखंडे, 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , 


नवी मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२ , शके १९ ४१ 

जिल्हादंडाधिकारी, पालघर, यांजकडून 
वाचले : 

(१ ) पोलीस अधीक्षक , पालघर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ टे -१३/ मनाई आदेश / २०१ ९-४७७८ , दिनांक ११ 

ऑक्टोबर २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ). 

आदेश 


. 


. 


क्रमांक गृह / का .१/ टे ३/ मनाई आदेश / एस. आर. ४३/ २०१९. - ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक १ वर अंतर्भूत असलेल्या पत्रान्वये 
पोलीस अधीक्षक , पालघर यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की , पालघर जिल्ह्यात सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुका २०१९ कार्यक्रम जाहीर झाला 
आहे तसेच दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदान होणार असून दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी मतमोजणी होणार असून , तसेच दिनांक २७ 
ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी लक्ष्मी पूजन असे सण साजरा होणार आहे. तसेच विविध राजकीय पक्ष व संघटना यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता 
मोर्चे, उपोषण, धरणे, आंदोलन व रस्ता रोको करण्याची शक्यता आहे. 

पालघर जिल्ह्यातील शिरगांव, सातपाटी, खोडाळा, पोशेरा, मोखाडा, चिंचणी, कोळीवाडा वसई, हत्तीमोहल्ला, पिंचारवाडा, पापडी, तारापूर , 
गांव विरार, चंदनसार , सोपारागांव, आचोळे, ओसवालनगर , संतोषभुवन, पालघर , बोळींज, आगाशी , अर्नाळा, नवघर पश्चिम, दिनदयाळनगर, 
मरीयमनगर , नवघर पूर्व, नायगांव, वालीव सातीवली, वसईफाटा, पेल्हार, नवजीवन शांतीनगर , कामण सफाळागांव उंबरपाडा, सोनावे, एडवण , 
वेढी, दांडाखाडी, डहाणू गांव, मल्याण , मसोली, सावटा , आशागड, लोणीपाडा, वाडा, कुडूस, वडवली, खालीवली, नारे उसर , गोहा , 

गोहा, जव्हार 
गांव, मनोरगांव, टेनगांव, दहिसर , काटाळे केळवा, दांडाखाडी, एडवण , पारोळ माजीवली, शिरसाठ , चंदीप, उसगांव, शिरवली, तीळेर अशी गावे 
जातीय 

दृष्ट्या संवेदनशील आहेत. नमूद ठिकाणी केव्हाही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

तरी पालघर जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत धार्मिक मिरवणूका व कार्यक्रमांना वगळून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे 
कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीत मनाई आदेश लागू करणेस विनंती 
केली आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार पालघर जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक पालघर यांचे कार्यकक्षेत सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था तसेच 
जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी , डॉ . कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी, पालघर , मला महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) (३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस अधीक्षक , पालघर यांचे 
कार्यकक्षेतील सर्वपोलीस स्टेशनच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३ ) अन्वये धार्मिक मिरवणुका व कार्यक्रमांना 
वगळून दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीमध्ये खालील बाबींसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे. 

( १) शस्त्रे, तलवारी, भाले, दंडे, सोटे, बंदुका, सुरे लाठ्या अथवा काठ्या शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी इतर कोणतीही 


वस्तू बाळगणे. 


( २) कोणताही क्षारक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार करणे. 
( ४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृतीकिंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी. 

( ६ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर निती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे, हावभाव करणे , 
सोंग आणणे किंवा चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणेकिंवा लोकात प्रचार करणे. 

सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार नाही. 
तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरीष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्याकिंवा अपंगत्वामुळे लाठी, 
काठी , बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पालघर , 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


डॉ . कैलास शिंदे, 
जिल्हादंडाधिकारी, पालघर . 


५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२ , शके १९ ४१ 

जिल्हादंडाधिकारी, पालघर, यांजकडून 
वाचले : - (१ ) पोलीस अधीक्षक , पालघर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ टे -१३ / मनाई आदेश / २०१९-४३४८ / दिनांक २४ 

सप्टेंबर २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ). 

आदेश 


क्रमांक गृह / का .१ / टे ३/ मनाई आदेश/ एस आर ४० / २०१ ९. - ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक १ वर अंतर्भूत असलेल्या पत्रान्वये 
पोलीस अधीक्षक , पालघर यांनी निदर्शनास आणूनदिले आहे की , पालघर जिल्ह्यात दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१९ 
पर्यंत घटस्थापना व दसरा हा सण साजरा होणार आहे. तसेच विविध राजकीय पक्ष व संघटना यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता मोर्चे, 
उपोषण , धरणे, आंदोलन व रस्ता रोको करण्याची शक्यता आहे. 

पालघर जिल्ह्यातील शिरगांव, सातपाटी , खोडाळा, पोशेरा , मोखाडा, चिंचणी, कोळीवाडा वसई, हत्तीमोहल्ला, पिंचारवाडा , पापडी, तारापूर , 
गांव विरार , चंदनसार , सोपारागांव , आचोळे, ओसवालनगर, संतोषभुवन, पालघर, बोळींज, आगाशी, अर्नाळा, नवघर पश्चिम , दिनदयाळनगर, 
मरीयमनगर, नवघर पूर्व, नायगांव, वालीव सातीवली, वसई फाटा, पेल्हार , नवजीवन शांतीनगर, कामण सफाळागांव उंबरपाडा , सोनावे, एडवण , 
वेढी, दांडाखाडी, डहाणू गांव, मल्याण , मसोली, सावटा , आशागड, लोणीपाडा, वाडा , कुडूस , वडवली, खालीवली, नारे उसर , गो - हा, जव्हार 
गांव, मनोरगांव, टेनगांव, दहिसर , काटाळे केळवा, दांडाखाडी, एडवण , पारोळ माजीवली, शिरसाठ , चंदीप , उसगांव, शिरवली, तीळेर अशी गावे 
जातीय दृष्ट्या संवेदनशील आहेत . नमूद ठिकाणी केव्हाही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

तरी पालघर जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत धार्मिक मिरवणूका व कार्यक्रमांना वगळून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे 
कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वयेदिनांक २९ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीत मनाई आदेश लागू करणेस विनंती केली 


~ 


" 


आहे ; 


. 


त्याअर्थी, उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार पालघर जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक पालघर यांचे कार्यकक्षेत सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था तसेच 
जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी , डॉ . कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी पालघर , मला महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस अधीक्षक , पालघर , यांचे 
कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३) अन्वये धार्मिय मिरवणुका व कार्यक्रमांना 
वगळून दिनांक २९ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१ ९ या कालावधीमध्ये खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे. 
(१ ) शस्त्रे , तलवारी , भाले, दंडे, सोटे, बंदुका , सुरे लाठ्या अथवा काठ्या शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू 

बाळगणे. 
( २ ) कोणताही क्षारक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने बाळगणे, जमा करणेकिंवा तयार करणे . 
( ४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 
( ५ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 

(६ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर निती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे, हावभाव करणे , 
सोंग आणणे किंवा चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकात प्रचार करणे . 

सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार नाही. 
तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरीष्टांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे लाठी , 
काठी , बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही. 


. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


डॉ . कैलास शिंदे, 
जिल्हादंडाधिकारी, पालघर . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/ कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी होणेबाबत. 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. / म.आ / ५१६१ /२०१ ९.– ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी धनत्रयोदशी, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी लक्ष्मीपुजन व नरक चतुर्दशी हे सण , उत्सव साजरे 
करण्यात येणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१ ९ 
रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ चे 
कलम ३७( १) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे 
कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे ; 

त्याअर्थी, मी , सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पर्यंत 
१५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे . 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका , रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे , तयार करणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे. 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 

वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 


. 


सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


सुरेश मेंगडे, 


नवी मुंबई , 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०१ ९ . 


पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, नवी मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १ ९ ४१ 

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. / म.आ / ५६९९ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिपावली पाडवा/ बलिप्रतिपदा , दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी भाऊबीज , दिनांक २ नोव्हेंबर २०१९ रोजी 
छठपुजा, दिनांक ९ नोव्हेंहर २०१ ९ रोजी तुलसीविवाह प्रारंभ, दिनांक १० नोव्हेंबर २०१९ रोजी ईद- ए-मिलाद , हे सण , उत्सव साजरे करण्यात येणार 
आहेत . नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्ननिर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे ००-०१ वा . पासून 
ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ चे कलम ३७(१) व ( ३) चा अंमल 
जारी करणे आवश्यक आहे ; 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या 
कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे ; 

त्याअर्थी, मी , सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत 
१५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या , बंदुका , रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी -विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे , जमा करणे, तयार करणे. 
ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचेचित्राचेप्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 
(ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट-कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


सुरेश मेंगडे , 


नवी मुंबई, 


पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, 

नवी मुंबई. 


दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२ , शके १९ ४१ 

जिल्हादंडाधिकारी , पालघर यांजकडून 


वाचले 


: - ( १ ) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ ( १), ( २ ) व ( ३ ). 

( २) मुख्य ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट, मुंबई यांचेकडील पत्र No / W ६५/२०/५२५ , दिनांक ४ जून २०१६. 
( ३ ) भारतीय रेल्वे कायदा , १ ९ ८ ९ चे कलम २० . 
( ४ ) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३० व ३४ . 
( ५ ) मुंबई उच्च न्यायालय यांचेकडील याचिका क्र . २७/२०११. 
( ६ ) द महाराष्ट्र फेरीज अॅण्ड इन्लॅण्ड व्हेसर्ल्स अॅक्ट , १८६८ . 
( ७) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ कलम २० . 


आदेश 


क्रमांक गृह / का .१ / टे १ / मनाई आदेश / एस आर ३९ / २०१९. -ज्याअर्थी, भारतीय रेल्वे कायदा , १९ ८ ९ चे कलम २० मध्ये Notwith 
standing anything contained in any other law , the CentralGovernmentmay, if it is of the opinion that anywork 
undertaken or may be undertaken , is likely to alter or impede the natural course of water flow or cause an increase 
in the volume of such flow endeangering any cutting , embankment or other work on a railway, issue directions in 
writing to any person , officer or authority responsible for such work to close,regulate or prohibit that work ,3trit 
तरतूद केली आहे : 

ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट , मुंबई यांनी असे 
निदर्शनास आणून दिले आहे की , रेल्वे ब्रिज क्रमांक ९ २ व ९ ३ च्या कार्यक्षेत्रामध्ये व त्यांच्या पोहोच मार्गामधील रेती उत्खनन व नौकानयन मार्ग 
वाहतुकीसाठी बंद करणे आवश्यक आहे ; 

ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता यांनी पश्चिम रेल्वेवरील सदर ब्रिज बाबतचे 
महत्त्व व रेल्वे ब्रिज बाबतचा संभाव्य धोका उद्भवल्यास होणारे परिणाम याबाबत कळविले आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम २० अन्वये सर्व सार्वजनिक रस्ते , गल्ल्या आणि मार्ग, पुल , खंदक , धरणे 
आणि त्यांच्या वरील किंवा त्यांच्या बाजूंची कुंपणे आणि पूर्ण भरतीच्या पाण्याच्या खुणेच्या खालील समुद्राचा, बंदराचा व खाड्यांचा आणि नद्या, 
ओहोळ, नाले सरोवर व तळी यांचा तळ आणि सर्व कालवे व पाण्याचे पाट आणि साचलेले सर्व पाणी व वाहते पाणी इत्यादी वर राज्य शासनाचा 
मालकी हक्क आहे ; 

ज्याअर्थी, मुंबई उच्च न्यायालयाकडील पीआयएल क्र . २७ / २०११/ मधील, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११ च्या आदेशान्वये रेल्वे ब्रिज क्र . ९ २ च्या 
क्षेत्रातील रोडचा वापर रेती वाहतूक ट्रकसाठी प्रतिबंधित केला आहे 

ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी पालघर यांचेकडील अर्धशासकीय पत्र क्रमांक अ.शा.प.क्र . रेतीगट / गौख / कावि -४२९ /१६, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ 
अन्वये पोलीस अधीक्षक पालघर यांना वैतरणा नदीवरील रेल्वे ब्रिज व इतर ब्रिजच्या ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात २४ ¥ ७ पोलीस गस्त ठेवण्याच्या 
सूचना दिल्या आहेत 

ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक गौखनि -१० / ०५१२ / प्र.क्र . ३०० / ख , दिनांक १२ मार्च २०१३ व शासन निर्णय क्र . गौखनि -१० / १०१४ / 
प्र.क्र . ५०० / ख, दिनांक २१ मे २०१५ अन्वये पुलाच्या दोन्ही बाजूस ६०० मीटर ( २००० फुट ) च्या क्षेत्रात रेती उत्खननास परवानगी देणेत येत नाही ; 

ज्याअर्थी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अन्वये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे 
अध्यक्ष म्हणून एखादी संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी कलम ३० व ३४ अन्वयेनिर्देश देण्याचे अधिकार आहेत ; 

ज्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ अन्वये उपद्रवाच्या किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात आदेश 
काढण्याचा जो अधिकार आहे. त्यातील कलम ( १ ) अन्वये जेथे जिल्हादंडाधिकाऱ्याला उप विभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या किंवा राज्य शासनाने या 
संबंधात खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल 
आणि तात्काळ प्रतिबंध करणे किंवा सत्वर उपाययोजना इष्ट असेल त्या प्रकरणी एखाद्या व्यक्तीला विवक्षित कृती करण्यापासून परावृत्त राहण्याचा 
अथवा तिच्या कब्जातील किंवा तिच्या व्यवस्थापनाखालील विवक्षित मालमत्तेबाबत विवक्षित बंदोबस्त करण्याचा निर्देश दिल्यास कायदेशिरपणे 


.. 


९ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 
नेमलेल्या व्यक्तीस अडथळा, त्रास किंवा क्षती पोहोचण्यास अथवा मानवजिविताला, आरोग्यालाकिंवा सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होण्यास अथवा 
सार्वजनिक प्रशांतता बिघडण्यास अथवा दंग्यास किंवा दंगलीस त्यामुळे प्रतिबंध होण्याचा संभव आहे किंवा प्रतिबंध होण्याला ते उपकारक आहे 
असे अशा दंडाधिकाऱ्याला वाटले तर, असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महत्वाच्या तथ्यांचेनिवेदन अंतर्भूत असलेला एक लेखी आदेश काढून 
व कलम १३४ मध्ये उपबंधित केलेल्या रितीने तो बजावून त्याद्वारे तसा निदेश देऊ शकेल . 

( २) आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा जिच्या विरूद्ध आदेश काढलेला असेल त्या व्यक्तींवर योग्य अवधीत नोटीस बजावणे परिस्थितीमुळे शक्य 
नसेल अशा प्रकरणात , या कलमाखाली आदेश एकतर्फी देता येईल . 

( ३) या कलमाखालील आदेश विशिष्ट व्यक्तीला अथवा विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राहणाऱ्या व्यक्तींना, अथवा एखाद्या विशिष्ट स्थळी 
किंवा क्षेत्रात राबता असणाऱ्या किंवा तेथे प्रसंगवशात येणाऱ्या सर्वसाधारण जनतेला उद्देशून काढता येईल, अशा ज्या तरतुदी नमुद आहेत. 

त्याअर्थी, मी , डॉ . कैलास शिंदे, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , पालघर मला फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ (१ ) (२ ) व 
( ३ ) आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३० व ३४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून वैतरणा नदीवरील 
रेल्वे पुलाच्या ( पुल क्र . ९२ व ९ ३) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात दिनांक २८ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ 
रोजी ००-००१ वाजेपर्यंतच्या कालावधीत पोलीस विभाग , महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, नौदल, मत्स्य व्यवसाय, वन कोस्ट गार्ड, उत्पादन शुल्क इत्यादी 
शासकीय विभाग वगळून इतर सर्व व्यक्तींना वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या ( पुल क्र . ९२ व ९ ३ ) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर अंतरात जिल्हाधिकारी 
तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारे नौकानयन मार्गाचा वापर करणेस मनाई आदेश लागू करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


. 


डॉ . कैलास शिंदे, 
जिल्हादंडाधिकारी, पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/ कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोआ/ नमुं / विशा/ नमुं /विसनि/ ५४०८ / २०१९.- ज्याअर्थी, आगामी महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक सन २०१ ९ च्या निवडणुकीचा 
कार्यक्रम , भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केला असून दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी पासून आचारसंहिता लागू झालेली आहे. नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील १५०- ऐरोली, १५१- बेलापूर आणि १८८ -पनवेल व १९०- उरण विधानसभा अशा ०४ विधानसभा मतदारसंघात 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी मतदान होणार असून दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी मतमोजणी होणार आहे. भारत निवडणूक आयोगाने 
त्यांच्याकडील क्रमांक ४६४ / आय.एन.एस.टी. / २००७ / पी.एल.एन -१, दिनांक १२ जानेवारी २००७ अन्वये मतदान केंद्र व मतमोजणी केंद्राच्या 
इमारतीपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात मोबाईल फोन , पेजर, कॉडलेस फोन व इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इत्यादी जवळ बाळगण्यास, नेण्यास 
प्रतिबंधित करण्याचेनिर्देश दिले आहेत . 

त्याअर्थी, मतदान शांततेच्या, निर्भय व निःपक्षपाती वातावरणात पार पडावे याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालयातील हद्दीत प्रत्येक मतदान केंद्र व 
मतमोजणी केंद्राच्या इमारतीपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई आदेश जारी करणे जरूरीचे आहे, याबाबत माझी खात्री 
झालेली आहे . 

त्याअर्थी, मी , संजय कुमार , पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई आयुक्तालयातील हद्दीत 
प्रत्येक मतदान केंद्र व मतमोजणी केंद्रांच्या इमारती पासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे आणि त्यांना 
निवडणूक कर्तव्याचे निमित्ताने खालीलप्रमाणे मनाई आदेशात नमूद केलेल्या वस्तू, साधने बाळगणे, नेणे भाग आहे किंवा मी अगर निवडणूक 
आयोगाने दिलेल्या अधिकारान्वये ज्यांना सूट दिलेली आहे अशा इसमांव्यतिरिक्त , इतर कोणत्याही इसमास दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी 
००-०१ वा. पासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी २२-०० वा . पावेतो मतदान केंद्र व मतमोजणी केंद्राच्या इमारतीपासून १०० मीटर परिसरात 
खालील कृत्यांस मनाई आदेश देत आहे. 

( १ ) मोबाईल फोन , पेजर , कॉडलेस फोन अगर इतर कोणतेही संदेशवाहक यंत्र बाळगणे व प्रचारासाठी वापरणे . 
( २) हॉटेल , हातगाड्या , टपऱ्या दुकाने , विविध पक्षीय कार्यालये चालू ठेवण्यास व त्या ठिकाणी बैठक घेणे, प्रचार करणे, एकत्र येणे. 
( ३ ) सदर परिसरात मतदान केंद्रावर येणाऱ्या मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतेही कृत्य करणे . 
( ४ ) कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे, अग्निशस्त्रे, ज्वालाग्रही व दाहक पदार्थ जवळ बाळगणे अथवा वाहुन नेणे. 

या आदेशाचा भंग करणारा इसम भा.द.वि.क. १८८ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील. 
उपरोक्त आदेशाच्या प्रती, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिसरात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून व ध्वनीक्षेपकाद्वारे 
प्रक्षेपित करून त्याचा प्रचार करावा व त्या संबंधीच्या नोंदी अभिलेखावर ठेवाव्यात . 

सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


- 


नवी मुंबई , 


दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९ . 


संजय कुमार , 
पोलीस आयुक्त , 

नवी मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 
नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आदेश 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


क्रमांक वियो पेण / स.नं . ३६६ / १/ कलम १२७( २)/आदेश/टीपीव्ही-३/५१३८.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे “उक्त अधिनियम " असे संबोधिलेला) चे कलम ३१ ( १) अन्वये पेण शहराची 
पहिली सुधारित विकास योजना, संचालनालयाचे आदेश क्रमांक वि.यो.पेण ( सु )/ २८-६५/ टीपीव्ही -३/ ८३६५ , दिनांक १६ डिसेंबर १ ९८८ अन्वये 
मंजूर होऊन दिनांक १ मार्च १९८ ९ पासून अंमलात आली होती (यापुढे “ उक्त पहिली सुधारित विकास योजना ” असे संबोधिलेली ) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, परिशिष्टमध्ये वर्णन केलेली, मौजा पेण येथील स.नं .३६६ / १, क्षेत्र ३७२७ चौ.मी. ही जागा 
( यापुढे “ उक्त जागा " असे संबोधिलेली ) आ.क्र . ७ “ पार्क " करीता आरक्षित होती (यापुढे “ उक्त पहिल्या सुधारित विकास योजनेतील आरक्षण " 
असे संबोधिलेले ) व त्याकरीता समुचित प्राधिकरण पेण नगरपरिषद होते ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले ) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त जागा उक्त पहिली सुधारित विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षांच्या 
कालावधीत संपादित केलेली नसल्याने उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ नुसार , उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक २७ मार्च 
२०१५ रोजी सूचना बजावून विहित मुदतीत संपादन करण्याबाबत कळविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( १) अन्वये सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त 
जागा संपादन केलेली नाही अथवा ती संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२६ ( ४ ) सह 
सन २०१३ चा सुधारित भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम १९ नुसारची अधिसूचना विहित मुदतीत प्रसिद्ध केलेली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, पेण शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना शासनाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १७१५/ २७८५ / प्र.क्र . १५०/ १५ / 
एस.एम / नवि -१२, दिनांक २३ मार्च २०१७ अन्वये मंजूर झाली असून दिनांक २० मे २०१७ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त दुसरी सुधारित 
विकास योजना ” असे संबोधिलेली) त्यामध्ये उक्त जागेवर आ.क्र . १८ “ बगीचा ” ( यापुढे “ उक्त दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेतील आरक्षण " असे 
संबोधिलेले) प्रस्तावित असून, त्याकरीता समुचित प्राधिकरण पेण नगरपरिषद आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी मा . उच्च न्यायालय, मुंबईमध्ये दाखल केलेल्या याचिका क्रमांक १३०४७/२०१६ मध्ये दिनांक ९ 
ऑगस्ट २०१७ रोजी, उक्त पहिल्या सुधारित विकास योजनेतील उक्त जागेवरील आरक्षण कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार व्यपगत झाले असल्याचा 
निर्णय दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त न्यायालयीन याचिका क्रमांक १३०४७/२०१६ मध्येदिनांक ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी झालेल्या निर्णयानुसार मुख्याधिकारी , 
नगरपरिषद पेण यांनी पत्र क्रमांक २०१७/२१७४, दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ नुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७( २) अन्वये विकास योजनेमधून 
आरक्षण वगळण्याबाबत कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने पत्र क्रमांक टीपीएस . १७१७/ २७८८ / १७/ नवि १२, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ अन्वये उक्त पहिल्या सुधारित 
विकास योजनेतील आ . क्रमांक ७ “पार्क " हे आरक्षण सूचनेखालील क्षेत्रापुरते व्यपगत झाले असल्याचे, तसेच दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेतील 
या जागेवारील आ . क्रमांक १८ “ बगीचा " हे आरक्षण देखील अर्जदाराच्या सूचनेखालील क्षेत्रापुरते निष्प्रभ झाल्याबाबत नमूद करून , 
अधिनियमाचे कलम १२७( २) चे आदेश दिनांक १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रत्यायोजित अधिकारानुसार पारित करण्याबाबत संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविले आहे ( यापुढे “ शासनाचे उक्त पत्र ” असे संबोधलेले ) 

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे उक्त पत्रातील सूचना विचारात घेता , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम ( १) नुसार उक्त पहिल्या सुधारित 
विकास योजनेतील आ . क्रमांक ७ “ पार्क " हे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार 
आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीव्ही -१८१३ / ३२११ / प्र.क्र .५०८ / नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये 
प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ उप - कलम 
( २) नुसार उक्त पहिल्या सुधारित विकास योजनेतील आ . क्रमांक ७ “ पार्क " हे आरक्षण खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या उक्त जागेपुरते 
व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे . 


उक्त 


. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१ ९/ कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 

अनुसूची - अ 


अ.क्र . 


मौजे तालुका व जिल्हा उक्त पहिल्या सुधारित विकास योजनेतील 

आरक्षण 
( २ ) 

( ३ ) 
मौजे पेण, जि . रायगड 

आ . क्रमांक ७ “ पार्क " 


सूचनेखालील 
ग.नं. / स.नं . 

( ४ ) 


आरक्षण व्यपगत 
झालेल्या जागेचे क्षेत्र 

( ५ ) 
३७२७ चौ . मी . 
३८२७ चौ . मी . 


१ 


३६६/१ 


एकूण 


१. उक्त दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेतील आ . क्रमांक १८ “ बगीचा " हे आरक्षणदेखील उक्त क्षेत्रापुरते निष्प्रभ झाले आहे व अशाप्रकारे 
मुक्त झालेली जागा ही तिच्या जमीन मालकास उक्त दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय 
असेलल्या विकासाकरीता उपलब्ध होईल . 


२. उक्त आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, पेण नगरपरिषद यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 


३. सदर आदेश संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावे. 


पुणे , 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१९ . 


नो . र . शेन्डे , 
संचालक , नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


23 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १ ९ ४१ 
DIRECTORATE OF TOWN PLANNING AND VALUATION 

MAHARASHTRA STATE , PUNE 


ORDER 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 


No. D.P. Pen / S.No. 366 / 1 /Sec - 127 (2 ) /order/TPV-III/5138.- Whereas , The Directorate of Town 
Planning vide Notification No. DP . Pen ( R )/28-65 / TPV 3/8365, dated 16th December 1988 had 
approved the first revised Development Plan of Pen Municipal Council (hereinafter referred to 
as " the said first revised Development Plan " ) under section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as 
" the said Act ") and the same had came in to force with effect from 1st March 1989 ; 


And whereas, in the said first revised Development Plan , the land bearing S. No. 366/1 , area 
admeasuring 3727 Sq. mt., Situated atMauja Pen (hereinafter referred to as "the said Land ") was 
reserved for " Site No 7 - Park " ( hereinafter referred to as " the first revised Development Plan 
Reservation ") and for which Appropriate Authority was Pen Municipal Council (hereinafter 
referred to as " the said Appropriate Authority " ) ; 

And whereas, the said Land has not been acquired by the said Appropriate Authority within 
10 years from the date on which the said first revised Development Plan came into force ; 

And whereas, the owner of the said land had served a notice dated 27th March 2015 under 
section 127 of the said Act , on the said Appropriate Authority , informing to acquire the said land 
within stipulated period ; 

And whereas , even after service of the said notice under sub - section ( 1 ) of section 127 of the 
said act , as aforesaid , the said land is not acquird , nor the notification of land acquisition required 
under section 126 (4 ) of the said Act with section 19 of the revised Land Acquisition Act 2013 , had 
been published under sub - section ( 1) of section 127 of the said act , within the stiputlated period 
from the date of the service of the said notice , by the said Appropriate Authority ; 

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification No. TPS . 1715 / 2785 /CR 
150 / 15 / SM /UD- 12 , dated 23rd March 2017 has approved the second revised Development Plan 
(hereafter referred to as "the said second revised Development Plan ") of Pen Municipal Council 
under section 31 ( 1) of the said Act and the same had came into force with effect from 20th may 
2017 , in which said first revised Development Plan reservation was replaced with reservation 
" Site No. 18 Garden " (hereinafter referred to as the " the said second revised Development Plan 
reservation " ) for which Appropriate Authority is Pen Municipal Council ; 

And whereas , the Hon ble High Court of Judicature at Bombay , In Writ Petition No. 13047/2016 
filed by the Owner of the said land , vide its order dated 9th August 2017 held that the first 
revised Develpment Plan Reservation on the said land stand lapsed ; 

And whereas , according to Writ Petition No. 13047/2016 , its order dated 9th August 2017 , the 
Chief Officer, Municipal Council Pen has requested to delete reservation of the said Development 
Plan as per section 127 (2 ) of the said Act, letter No. 2017/2174, dated 22nd September 2017 ; 

And whereas, Government in Urban Development Department vide letter No. TPS. 1717 / 
2788 / 17 /UD - 12 , dated 16th September 2019 (herein after referred to as "the said Government 
letter " ) has instructed the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune to issue order 
under section 127 ( 2 ) as per powers deletgated to him vide Government Resoluation dated 1st 
December 2016 immediately , by stating that the said the first revised Development Plan 
reservation viz . Reservation No. 7 " Park " in the said first revised Development Plan is lapsed to 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२ , शके १९ ४१ 
the extent of area mentioned in the notice , also mentioning the reservation No. 18 "Garden " in 
the said second revised Development Plan is also null and void to the extent to area mentioned 
in the notice ; 


And whereas , as instructed in the said Government letter , in accordance with the provisions 
of sub -section 127 of the said Act, Reservation No. 7 " Park " pertaining to the said land , has lapsed 
from the said first revised Development plan and it is accordingly expedient to notify such lapsing 
under sub - section (2 ) of section 127 ; 


Now therefore in exercise of the powers delegated to him vide Government Notification 
No. TPS . 1813 /3211/CR -508 /UD - 13 , dated 1st December 2016 , the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune, hereby issue order under sub -section-( 2 ) of section 127 of the said Act , 
that the said first revised Development Plan Reservation viz reservation No. 7 " Park " in the said 
first revised Development Plan on the said land (as specified in the schedule herein below ) has 
been lapsed to the extent of area mentioned in the notice . 


SCHEDULE 


S. No. as per 


Sr. No. Village , Tal., Dist. Reservation of the said first 

revised Development Plan 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


notice 

( 4 ) 


Area of the Land 

lapsed 

( 5 ) 


1 . 


Site No. 7- " Park " 


366/1 


3727 Sq. mt. 


Mauja Pen 
Dist. Raigad 


Total 


3727 Sq . mt. 


1. The said second revised Development Plan reservation viz . " Site No. 18 -Garden " in the 
said second revised Development Plan on the said land is also null and void and the land so 
released from reservation shall become available to the owner for the purpose of development as 
otherwise permissible in the case of adjancen land under the second revised Development Plan . 

2. A copy of the part plan showing the area which is lapsed from the said reservation , shall 
be made available in the office of the Chief Officer, Pen Municipal Council , Pen during office 
hours on all working days for inspection of public upto one month . 

3. This order shall also be published on the Directorate s official website 
www.dtp.maharashtra.gov.in . 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


१५ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Read : — ( 1) Application of Shri. A. R. Ubale, Secretary , District Legal Services Authority , 

Sindhudurg requesting to grant him earned leave for 1 day on 15th October 

2019 . 
( 2 ) Service Book of Shri. A. R. Ubale , Secretary , District Legal Services Authority , 

Sindhudurg shows 243 days earned leave at his credit. 


Order 


No. Admn./2928/2019.— Shri. A. R. Ubale, Secretary, District Legal Services Authority, 
Sindhudurg is granted earned leave for 1 day on 15th October , 2019 with permission to leave 
headquarters from 14th October , 2019 A.O.H. to 16th October, 2019 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri. A. R. Ubale , is re -posted as Secretary , District Legal Services Authority, 
Sindhudurg . 

Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981, 
Shri A. R. Ubale , would have been continued to an officiate as Secretary , District Legal Services 
Authority , Sindhudurg had he not proceeded on leave as above. 


During the abovesaid leave period of Shri . A. R. Ubale , Secretary , District Legal Services 
Authority , Sindhudurg , the charge of the Office of the Secretary, District Legal Services Authority , 
Sindhudurg shall remain with Smt. V. A. Patravale , Chief Judicial Magistrate and Civil Judge 
( Senior Division ) Sindhudurg . 


The Secretary , District Legal Services Authority , Sindhudurg is directed to submit joining report to 
this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of CivilManual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 14th October 2019 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge, 

Sindhudurg . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./2344/2019.— Shri. S. A. Jamadar, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Kankavali , is granted commuted leave for 4 days from 19th August 2019 
to 22nd August 2019 . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri. S. A. Jamadar, is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Kankavali. 


Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981, 
Shri. S. A. Jamadar , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate, First Class, Kankavli had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri. S. A. Jamadar , Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate, First Class , Kankavali, the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Kankavali from 19th August 2019 O.H. 
to 20th August 2019 O.H.is already kept with Shri. S. B. Patil , Joint Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class , Kankavali and from 20th August, 2019 A.O.H. to 22nd August 2019 
alongwith the charge of the Court of Joint Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class , Kankavali shall remain with Smt. S. A. Kanshide, Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Kudal. 


The Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate , First Class , Kankavali is directed to submit 
joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of CivilManual. 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 21st August 2019 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२ / ५७३१ / सन २०१९. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच, रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 

नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्रीमती पी . पी . खापे, 
दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
खेड . 


१५८ दिनांक ३ ऑक्टोबर 
दिवस २०१ ९ रोजी एक 
परिवर्तित दिवस परिवर्तीत 


श्रीमती 

वृ . 

दि . साळवे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 

खेड . 


रजा . 


रजा. 


वर्ग-१, 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच, वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर , ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच, त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


रा . न . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२ , शके १९ ४१ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक बी -२/ ५८०१ / सन २०१९. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच, रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 


. 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


शिल्लक 
अर्जित 


नाव व पदनाम 


अर्जित 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


३१२ 


श्री . ला . द .बिले, 
जिल्हा न्यायाधीश-१ 
व अति . सत्र 
न्यायाधीश , 
रत्नागिरी. 


दिवस 
अर्जित 


दिनांक १ नोव्हेंबर , 
२०१ ९ व दिनांक 
२ नोव्हेंबर , २०१९ 
पर्यंत २ दिवस 


दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१ ९ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१ ९ 
व दिनांक ३ नोव्हेंबर , २०१ ९ 


रजा . 


ची सुट्टी. 


श्री . ए. एस . आवटे , 
तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, खेड 
यांचेकडे दिनांक २९ 

ऑक्टोबर, २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर 


अर्जित रजा . 


दिनांक २ ९ ऑक्टोबर , २०१ ९ 
रोजीचे कार्यालयीनवेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ४ नोव्हेंबर , 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


पासून ते दिनांक १ 


नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन 
वेळेपूर्वापर्यंत तसेच 
श्री . रा . न. जोशी, प्रमुख 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
रत्नागिरी यांजकडे 
दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१९ 
रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपासून ते दिनांक ४ 
नोव्हेंबर , २०१ ९ चे 
कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत चा पदभार 
ठेवणेत येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच, वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर, ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधीत्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच, त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


रा . न . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


रत्नागिरी . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ ५८५७ / सन २०१९. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे : 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


शिल्लक 
अर्जित 


नाव व पदनाम 


अर्जित 
रजा मागितल्याचा 

दिनांक 


रजा 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


( २) 
श्री . अ . सि . आवटे , 
तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , 


३० ९ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक २२ ऑक्टोबर 
२०१ ९ व दिनांक 
२४ ऑक्टोबर २०१ ९ 
पर्यंत ३ दिवस 


रजा. 


अर्जित रजा . 


. 


खेड . 


रजा / सुट्टी उपभोगण्याचा व अतिरिक्त कार्यभार 
मुख्यालय सोडण्याचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१ ९ , 

श्री . ला . द . बिले , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१ ९ जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
व दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९ अतिरिक्त सत्र 
ते दिनांक २९ ऑक्टोबर न्यायाधीश , रत्नागिरी 
२०१ ९ ची पर्यंतची सुट्टी . (जिल्हा न्यायाधीश -१ 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१९ व अतिरिक्त सत्र 
रोजीचे कार्यालयीन 

न्यायाधीश, खेड यांचे 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक पदभारासह ) 
३० ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीचे दिनांक २० ऑक्टोबर 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 

२०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक २२ ऑक्टोबर 
२०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत तसेच 
दिनांक २४ ऑक्टोबर 
२०१ ९ रोजीचे 
कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२९ ऑक्टोबर २०१ ९ 
रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपर्यंत . 


*** 


*** 


श्री . ला . द. बिले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडेदिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपर्यंत विशेष कामाचा पदभार ठेवण्यात येत आहे. (जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खेड यांचे पदभारासह ) श्री . जी . जे. श्रीसुंदर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर, खेड यांजकडे दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपर्यंत न्यायीक व प्रशासकीय कामाचा पदभार ठेवण्यात येत आहे. 
(जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खेड यांचे पदभारासह ). 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविण्याचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

ला . द . बिले, 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१ ९ . 

रत्नागिरी . 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


रत्नागिरी , 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२ , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था बी. २ / ५८६० / सन २०१ ९. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे : 
अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 

अर्जित सुट्टी उपभोगण्याचा व 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडण्याचा / पदभार सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

ठेवल्याचा दिनांक (कार्यालयीन अधिकारी यांचे 
वेळेनंतर ते कार्यालयीन 

नाव व पदनाम 

वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्री . ए. ए. वाळूजकर , 

११० दिनांक २२ ऑक्टोबर दिनांक २० ऑक्टोबर २०१ ९ , श्री . एन . सी . पवार , 
दिवस २०१ ९ ते दिनांक दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१ ९ , 

२ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क - स्तर ) 

अर्जित २४ ऑक्टोबर २०१ ९ दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१ ९ न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 

रजा . 

पर्यंत तीन दिवस ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, रत्नागिरी . 

२०१९ पर्यंतची सुट्टी. वर्ग-१, रत्नागिरी 
दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१ ९ यांचेकडील 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर दिनांक १९ ऑक्टोबर 
पासून ते दिनांक १ नोव्हेंबर 

२०१ ९ चे कार्यालयीन 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 

वेळेनंतरपासून ते 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 

दिनांक २५ ऑक्टोबर 

२०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


सह दिवाणी 


अर्जित रजा . 


*** 


*** 


श्रीमती के . ए. काटकर, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, रत्नागिरी यांजकडे दिनांक २५ ऑक्टोबर 
२०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . श्रीमती एस . व्ही. पावसकर , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी यांचेकडे दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ 
नोव्हेंबर २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . ( ग्रामन्यायालय पाली मुक्काम रत्नागिरी तसेच मुख्य न्यायदंडाधिकारी बाल न्यायमंडळ रत्नागिरी या 
पदासह ). 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविण्याचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


ला . द. बिले, 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३ , २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६२०० / २०१९.- श्रीमती व्ही . के . पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ ते 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या अर्जित 
रजेला जोडून , तसेच मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती व्ही . के. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती व्ही . के. पाटील, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 


असत्या . 


श्रीमती व्ही . के . पाटील , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 


अलिबाग, 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६२९ ७/ २०१ ९.- श्री . व्ही . आर . डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, महाड यांची दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ ते 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१९ अशी एकूण १५ दिवसांची परावर्तित रजा, पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . व्ही . आर . डोईफोडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . व्ही . आर . डोईफोडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . आर. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , महाड यांजकडे राहील. 


. 


अलिबाग , 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२ , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६२ ९ ६ / २०१९.- श्रीमती एस . एस. पानसरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१ ९ 
रोजीची एक दिवसाची परिवर्तित रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस. एस . पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एस. एस . पानसरे , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 
असत्या . 

श्रीमती एस. एस. पानसरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती . एस . आर . बर्गे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील. 


~ 


अलिबाग , 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६२६३/ २०१९.- श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पेण यांची दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक १३ 
ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीची पाच दिवसांची परिवर्तित रजा मागील दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पेण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पेण , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन . एस . काकडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पेण यांजकडे राहील. 


अलिबाग , 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६१९९ / २०१ ९.- श्रीमती व्ही . के . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ ते 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१ ९ अशी २६ दिवसांची वैद्यकीय रजा, मागील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक १० सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या 
अर्जित रजेला जोडून, तसेच मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती व्ही. के. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती व्ही. के. पाटील, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 


. 


असत्या . 


श्रीमती व्ही . के. पाटील , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक २३ जुलै २०१ ९. 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ६२६४ / २०१ ९.- श्रीमती एस . जे . डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांची दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१ ९ व 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०१९ अशी २ दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती 

एस . जे. डोलारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एस. जे. डोलारे, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 


. 


असत्या . 
श्रीमती एस . जे . 

जे. डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर कर्जत , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . एस . धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , खालापूर . 


अलिबाग , 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/ कार्तिक १६-२२, शके १९४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर.) / जी.एन.एल ./ ( ओ) / १०८ / 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / जीएनएल / ( ओ) / १९ १९ / २५०५ / 

२०१९ -२०२० / सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
२०१९ -२०२०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग, 

जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , खोदाराम बाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , व्हिक्टोरिया प्लाझा प्रिमायसेस 

को - ऑप. हौसिंग सोसायटीज असोसिएशन लि ., खोदाराम बाग , 
को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं . २०७, बी.टी.पी. 

बोईसर 
एस-IV एस . व्ही . रोड , व्हिलेज बांद्रा प्लॉट नं . १९ ( पीटी ), 

तारापूर रोड, एस.बी.आय. बँकेच्या जवळ , बोईसर ( पश्चिम ), 
सांताक्रुझ (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५४, एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / 

ता . पालघर, जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
जीएनएल / ( ओ)/ २५०५ / २०१९ -२० महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 

१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ) ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 

इतर 
प्रिमायसेस सहकारी संस्था 

असून उप वर्गीकरण 

इतर संस्था करण्यात आले आहे . 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


" 


बी . एस. कटरे , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
एच - पश्चिम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./( टी.सी.) / ७८१ / 
२०१९ -२०२० / सन २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर, 
जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ऋषभ बी -विंग , 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . ५० / २ + ३, प्लॉट नं . ३७ , 
नवली , पालघर ( पश्चिम ), ता. पालघर, जि . पालघर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./ (टी.सी .)/ ७८८ / 
२०१९-२०२० / सन २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, 
जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, नवपद को - ऑप. 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . ८२६, प्लॉट नं . १५ , माहिम , सुंदरम 
स्कूल लेन , माहिम रोड, पालघर ( प.), ता . जि . पालघर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे. 


" 


" 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर. 


पालघर , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर . 


पालघर, 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१ ९ . 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १ ९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.) / एच.एस.जी./( टी.सी.)/ ७८६ / 
२०१९ -२०२० / सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साईपद्म 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . २, हिस्सा नं . ८ ( पी ), प्लॉट 
नं . १ आणि २ ,टेंभोडे, ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम 
१०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
आले आहे . 


क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./ (टी.सी.)/ ७८ ९ / 
२०१९-२०२० / सन २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, 
जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , फिया एम्पेरिया 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., गट नं . ९ २३, प्लॉट नं . २५ , 
२६ आणि २७ माहिम रोड, पालघर ( पश्चिम ), ता . जि . पालघर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे. 


" 


" 


करण्यात 


पालघर , 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१ ९ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर .)/ एच.एस.जी ./ (टी.सी.) / ७९ ० / 
२०१९ -२०२० / सन २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, 
जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , फिया रिजन्सी को 

ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., गट नं . ९ २३ / ३, प्लॉट नं . ४५७ / 
११, १२, आणि १३ सुंदरम शाळेजवळ, माहिम रोड, पालघर ( पश्चिम) , 
ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक पी.एल.आर./( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी ./ ( टी.सी.) / ७ ९१ / 
२०१९ -२०२० / सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई पूजा कॉम्प्लेक्स 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . १९ ० / १ए , हिस्सा 
नं . ९, आनंद आश्रम , माहिम रोड , पालघर (पश्चिम ), ता . जि . 
पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पालघर . 


२६ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२ , शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग , 
क्रमांक सनिकु / अ / नोंदणी/दिक्षात सह. गृह./ १३२९ / सन २०१९. 

मुंबई यांजकडून 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , दिक्षांत सहकारी गृहनिर्माण 

अधिसूचना 
संस्था मर्या., रानबांबुळी, ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूकेप / जीएनएल / ( ओ) / २७११/ २०१९ 
क्र . एसडीजी / केडिएल / एचएसजी/ टीसी / ५४८ / २०१९, दिनांक १४ 

२०१ ९ -२०२० / ३१५८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के -पश्चिम 
ऑक्टोबर २०१ ९ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 

विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , क्रिसेंट रॉयल 
मधील ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १ ) 

प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि ., सी.टी.एस. क्रमांक ७२० अ 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 

( पार्ट ), ७२०/४२ ते ४६, ऑफ ओशिवरा व्हिलेज , न्यू लिंक रोड, 
उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक १२( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अंधेरी ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५३, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
नियम , १० (१) ५( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ९ (१ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
करण्यात आले आहे . 

कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ चा 
नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ व्यापारी संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


के . आर . धुळप, 


सहायक निबंधक, 


कुडाळ , 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


सहकारी संस्था , कुडाळ . 


नितीन दहिभाते, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, के / पश्चिम विभाग , 

मुंबई. 


. 


मुंबई , 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ), झो . पु., प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सनिस / कार्यासन-१ / टे.सी ३ / सन २०१ ९. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ) , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र , 

त्रेवाडिया 

व्यु 

पॉइंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, अंतिम भुखंड क्रमांक ८८३, टी.पी.एस. क्रमांक ४ , आगर 
बाझार, एस. के . बोले रोड, दादर (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०२८ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन 
१९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./ टी.सी./ १३१८५ / सन २०१ ९, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१९, नुसार नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ 
मधील नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग, 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी /टीसी /१६१ ९ ८ / सन 
२०१९ / १८६२. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच- पश्चिम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , ६४ ग्रीन्स 

को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , फायनल प्लॉट नं . ६४ , टीपीएस 
नं . २, कॉर्नर ऑफ टागोर रोड , आणि ग्रिन स्ट्रीट , सांताक्रुझ ( पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०५४, एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी /टीसी /१६१९ ८ / 
सन २०१९, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक ) ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण 
असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी ” असे 
करण्यात आले आहे . 


~ 


संस्था " 


मो . ओ. आरिफ , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे) , 

झो . पु. प्रा .,मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


मुंबई , 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०१ ९ . 


बी . एस . कटरे, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच - पश्चिम विभाग , मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


